RNI No. MAHBIL/ 2012147985 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - अ - पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ८ , अंक - २१ ] 


गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २६ , २०१९ ते जानेवारी १, २०२० / पौष ५ - ११, शके १ ९ ४१ 


[ पृष्ठ १ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


प्रभारी जिल्हाधिकारी यांजकडून 


वाचा.-- ( १) महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १ ९ ६१ मधील कलम ५७ ( ३). 

( २ ) महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा ( मतदार विभाग आणि निवडणूक घेणे) नियम, १९ ६२ मधील नियम , ६६ (१ ), ( ३) . 
(३) मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र राज्य यांचेकडील निवडणूक कार्यक्रम आदेश क्रमांक रानिआ/जिपपंस -२०१९/ प्र. क्र . 

२५/ का -७, दिनांक १८ ऑक्टोबर २०१ ९. 


नोटीस 


क्रमांक साशा/जिपपंस/ आरआर-२/ ७०५/ २०१९ .-- महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा (मतदार विभाग आणि निवडणूक घेणे) नियम, १९ ६२ मधील नियम , 
६६ (१ ) व (३) अन्वये प्राप्त झालेल्या व मा . राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र यांचेकडील निवडणूक कार्यक्रम आदेश क्रमांक रानिआ /जिपपंस / २०१९ / 
प्र . क्र . २५/ का -७, दिनांक १८ ऑक्टोबर २०१९ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , रामचंद्र शिंदे, प्र. जिल्हाधिकारी, सातारा याद्वारे 
खालील नमूद केलेले सदस्य यांचे कायमचे पत्त्यासह त्यांचे नावासमोर नमूद केलेल्या गटातून सातारा जिल्हा परिषदेवर निवडून आलेले आहेत , असे 
प्रसिद्ध करीत आहे. त्यांचे नाव जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे सूचना फलकावर आज दिनांक १७ डिसेंबर २०१९ रोजी सकाळी ११.०० वाजता प्रसिद्ध 
केले आहे. 


परिशिष्ट 


अ . 


निवडून आलेल्या 


सदस्याचा कायमचा पत्ता 


निवडून आलेल्या 
पक्षाचेकिंवा 


क्र . 


सदस्याचेनाव 


ज्या गटातून सदस्य 
म्हणून निवडून आलेले 
आहेत त्या गटाचे 
नाव व क्रमांक 


ज्या संवर्गातून 
निवडून आलेले 
आहे तो संवर्ग 
( आरक्षण ) 


आघाडीचे नाव 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


१ 


श्री . दिपक साहेबराव पवार 


मु . पो . दरे खुर्द, तालुका जावली, 
जिल्हा सातारा . 


कुडाळ गट 


नॅशनलिस्ट काँग्रेस 
पार्टी. 


खुला 


क्रमांक ३४ 


रामचंद्र शिंदे, 
प्रभारी जिल्हाधिकारी, सातारा. 


सातारा, १७ डिसेंबर 

२०१९ . 


( १ ) 


एच-५७३, भाग एक - अ (पु.वि.पु.) - २१ 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH 
MORE, PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA, PUNE- 411006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI – 400 004 . 


EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE. 


